Reg . No . NPCITY 236/ 2015 -17 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

। प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३, अंक २६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , जून २९- जुलै ५, २०१७/ आषाढ ८-१४ , शके १९३९ 


[ पृष्ठे ५ किंमत : रुपये ३० . ०० 


___ स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक - नागपूर विभागीय पुरवणी 


अनुक्रमणिका 


पृष्ठे 


भाग एक - शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , पदोन्नती , नाही . | 

अनुपस्थितीची रजा ( भाग एक - अ , चार - अ , चार - ब 
व चार - क , यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत 
त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले 
नियम व आदेश . 
संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ . इ ., केवळ नागपूर १- ५ 
विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश . 


भाग एक - अ . - ( भाग चार- ब यामध्ये प्रसिद्ध करण्यात १- ३३ 

आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त), केवळ नागपूर विभागाशी 
संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत 
समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो, जिल्हा 
नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 
लेखापरीक्षा अधिनियम याअन्वये काढण्यात आलेले 
आदेश व अधिसूचना. 


शासकीय अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


नाही 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका , इत्यादी 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ६०३ . 


जिल्हाधिकारी , यांजकडून 


क्रमांक कार्या- २-प्रस्तुतकार - कावि - ६१९ - २०१७ . 


महाराष्ट्र अध्यादेश , २०१७ ( सन २०१७ चा महाराष्ट्र अध्यादेश क्रमांक २, दिनांक ५ जानेवारी २०१७ ) च्या कलम ४२- ब व कलम ४२- क संदर्भात 
अंमलबजावणी तसेच महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम १८ अन्वये प्राप्त अधिकारानुसार मी , जिल्हाधिकारी, गडचिरोली याद्वारे 
अध्यादेशाच्या प्रयोजनार्थ अंतिम विकास आराखड्यामध्ये जमिनीच्या दर्शविलेल्या भू-वापरानुसार जमीन वापराच्या मानीव रुपांतरणासंदर्भातील परवानगी 


( १ ) 


ना - एक -१ (१३६९) . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जून २९- जुलै ५ , २०१७/ आषाढ ८- १४ , शके १९३९ 


देण्याबाबतच्या अधिकाराचे प्रत्यार्पण गडचिरोली जिल्ह्यातील सर्व उपविभागीय अधिकारी यांना त्यांचे कार्यक्षेत्रापुरते खालील परिशिष्टात दर्शविल्या 
प्रमाणे अधिकर प्रदान करण्यात येत आहे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ चे कलम ४२-ब व ४२ - क मधील सुधारणेच्या अंमलबजावणी करीता महाराष्ट्र 
प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम १८ अन्वये 

( २ ) 
महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियम , १९६६ चे कलम ४२- ब व कलम ४२ - क चे अंमलबजावणी संदर्भात . 


गडचिरोली : 
दिनांक ८ जून २०१७ . 


ए . एस . आर . नायक , 
जिल्हाधिकारी, गडचिरोली . 


भाग १ ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . ६०४ . 


जिल्हादंडाधिकारी, यांजकडून 


आदेश 
क्रमांक कार्या- २- अकादंडा - सं .क्र . ०३- २०१६ कावी ८०५ - २०१७ . 


ज्याअर्थी, पोलीस अधीक्षक , गडचिरोली यांनी त्यांचे कार्यालयीन पत्र क्रमांक डी - २४ - ७- कलम ३७ ( १ ) ( ३ )- २०१७- १८२३ , दिनांक ०९ - ०६ - २०१७ 
अन्वये संपूर्ण महाराष्ट्रात शेतक -यांचे आंदोलने चालू असून दिनांक १२ जून २०१७ रोजी जिल्ह्यातील तहसिल कार्यालयावर धडक मोर्चा काढण्यात 
येणार असल्याचे कळविले आहे. तसेच दिनांक १३ जून २०१७ रोजी रेल रोको आंदोलन करण्याचे ठरविलेले आहेत. सदर मोर्चा व रेल रोको दरम्यान 
मोठ्या संख्येने नागरिक एकत्रित येतात . सदर कालावधीमध्ये जिल्ह्यात कायदा व सव्यवस्था अबाधीत राखण्याचे दृष्टीने मोठ्या प्रमाणात पोलीस 
बंदोबस्ताची आवश्यकता असते , तसेच त्याच कालावधीत जिल्ह्यात अति महत्वाचे व्यक्तींचे दौरा कार्यक्रम असून त्यांना विरोध अथवा निषेध करण्याची 
शक्यता नाकारता येत नाही . तसेच विविध राजकीय पक्षातर्फे धरणे मोर्चे, आंदोलने , उपोषण करण्यात येत असल्याने सदर कालावधीत कायदा व 
सुव्यवस्था अबाधीत राहण्याच्या दृष्टीने संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्यात दिनांक ११-६- २०१७ चे ०० .०१ ते दिनांक २० -६- २०१७ चे २४ .०० वाजेपर्यंत 
मुं . पो . अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) आणि ( ३ ) लागू होणेस विनंती केलेली आहे ; 


त्याअर्थी, सदर कालावधीत कायदा व सुव्यवस्था अबाधीत राहण्याच्या दृष्टीने विवक्षित कृतींना मनाई करणे व अव्यवस्थेला प्रतिबंध उपाय करणे 
आवश्यक आहे . करिता मी , जिल्हादंडाधिकारी , गडचिरोली , मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १) आणि ( ३ ) अन्वये मला प्रदान 
केलेल्या अधिकाराचा वापर करून खालील गोष्टींना मनाई करीत आहे. 


१ . कोणतीही व्यक्ती दिनांक ११ - ६- २०१७ चे ००.०१ ते दिनांक २० - ६- २०१७ चे २४ .०० वाजे पावेतो खालील कृत्य करणार नाही . 


( अ) शस्त्रे , सोटे , तलवारी, भाले, दंडे,बंदुका , सुरे, काठ्या तथा लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता येईल अशी इतर 
कोणत्याही वस्तू बरोबर नेणे. 
( ब ) कोणताही दाहक पदार्थ किंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे . 
( क ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाचीकिंवा फेकावयाची उपकरणे किंवा साधणे बाळगणे , जमा करणे किंवा तयार 
करणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जून २९ - जुलै ५ , २०१७/ आषाढ ८- १४ , शके १९३९ 


( ड ) व्यक्तीची किंवा प्रेताच्या किंवा आकृत्या किंवा त्यांच्या प्रतिमा , त्यांचे प्रदर्शन करणे . 


( ई) जाहिरपणे घोषणा करणे , गाणी म्हणणे, वाद्य वाजविणे . 


( फ ) ज्यामुळे सभ्यता अगर नितीमत्ता यांस धोका पोहचेल अशी किंवा राज्यांची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा ज्यामध्ये उलथवून टाकण्याची 
प्रवृत्ती दिसून येत असेल , अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणे, हावभाव करणे, अगर सोंग आणणे आणि अशी चित्रे,चिन्हे, फलक किंवा इतर कोणताही 
जिन्नस किंवा वस्तु तयार करणे , त्यांचे प्रदर्शने करणे किंवा त्याचा जनतेत प्रसार करणे . 


२ . उपविभागीय दंडाधिकारी , कार्यकारी दंडाधिकारी अथवा संबंधीत पोलीस स्टेशन अधिकारी ( जे शक्य असेल ते) यांचे पूर्व परवानगी 
शिवाय कोणीही मिरवणूक काढू नये, पाच इसम किंवा त्यापेक्षा जास्त इसम सार्वजनिक जागेत , सार्वजनिक रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक चावडीवर 
दिनांक ११ -६-२०१७ चे ०० .०१ ते दिनांक २०- ६- २०१७ चे २४.०० वाजे पावेतो जमा होणार नाहीत किंवा कोणतेही कार्यक्रम आयोजित करणार नाही. 
उपरोक्त आदेश दिनांक ११ जून २०१७ चे ०० .०१ ते दिनांक २० जून २०१७ चे २४ .०० वाजे पावेतो संपूर्ण गडचिरोली जिल्ह्याच्या क्षेत्राकरीता लागू 
राहतील. 


३ . ( अ ) सदर आदेशाच्या प्रती उपविभागीय दंडाधिकारी, गडचिरोली / चामोर्शी/ देसाईगंज / कुरखेडा/ एटापल्ली/ अहेरी , कार्यकारी दंडाधिकारी 
( सर्व), संवर्ग विकास अधिकारी ( सर्व), नगर परिषद , गडचिरोली / देसाईगंज , पोलीस स्टेशन अधिकारी ( सर्व) यांचे नोटीस बोर्डावर लावून प्रसिद्ध 
करावे. 


( ब ) सदर आदेश सहज दिसण्याजोग्या जागी लावावा . 


( क ) सदर आदेशास मुनादीद्वारे , ध्वनीक्षेपणाद्वारे , नगारा वाजवून प्रसिद्धी देण्यात यावी . 
( ड ) सदर आदेश कर्तव्यावरील शासकीय कर्मचारी यांना लागू होणार नाही . 
( इ) सदर आदेशाची कलम २, प्रेतयात्रा, धार्मिक समारंभ व लग्न कार्याकरीता लागू होणार नाही . 


आज दिनांक ९ जून २०१७ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी निर्भमित करण्यात आले. सदर आदेशाची प्रसिद्धी मराठी मधून करण्यात यावी. 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ. क्र . ६०५ . 


आदेश 


क्रमांक कार्या-२- अका -दंडा - सं.क्र . ०३- १६-- कावि -८०६- २०१७. 
ज्याअर्थी, गडचिरोली जिल्ह्यात सन २०१६- १७ या वर्षाकरीता रेतीघाटांचेलिलाव प्रक्रिया राबविण्यात आली असून एकूण ६२ रेती घाटाचेलिलाव झालेले 
आहे . त्याअनुषंगाने रात्री - बेरात्री रेतीची अवैध उत्खनन व वाहतूक तसेच रेती तस्करी होण्याची तसेच यामुळे शांतता व सुव्यवस्था बाधीत होण्याची शक्यता 
नाकारता येत नाही ; 


ज्याअर्थी, रेतीची अवैध उत्खनन व वाहतूक तसेच रेती तस्करी थांबविण्याच्या दृष्टीने तसेच विवक्षित कृतींना मनाई करणे व अव्यवस्थेला प्रतिबंध उपाय 
करणे आवश्यक आहे. करिता मी , जिल्हादंडाधिकारी , गडचिरोली , मुंबई पोलीस अधिनियम , १९५१ चे कलम ३७ ( १ ) आणि ( ३ ) अन्वये मला प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून गडचिरोली जिल्ह्यातील वरील संपूर्ण ६२ रेती घाटाच्या ठिकाणी खालील गोष्टींना मनाई करीत आहे ; 


१ . कोणतीही व्यक्ती दिनांक ०९-०६-२०१७ ते दिनांक २३-०६-२०१७ पर्यंत सुर्यास्तापासून ते सुर्योदयापर्यंत खालील कृत्य करणार नाही . 


( अ ) टिकास , सब्बल, फावडा , शस्त्र, सोटे , तलवारी , भाले, दंडे, बंदुका, सुरे , काठ्या तथा लाठ्या किंवा शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरता 

येईल अशी इतर कोणत्याही वस्तू बरोबर नेणे . 
( ब ) कोणताही दाहक पदार्थकिंवा स्फोटक पदार्थ बरोबर नेणे. 


( क ) दगड किंवा इतर क्षेपणास्त्रे किंवा क्षेपणास्त्रे सोडावयाचीकिंवा फेकावयाची उपकरणेकिंवा साधणे बाळगणे, जमा करणे किंवा तयार करणे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जून २९ - जुलै ५ , २०१७/ आषाढ ८- १४, शके १९३९ 


( ड ) पर्यावरण विभागाच्या सर्व अटी व शर्तीचा उल्लंघन होणार नाही . 


( ई ) खनिकर्म विभागांनी तयार केलेल्या करार पत्रातील सर्व अटी व शर्तीचा उल्लंघन होणार नाही . 


२. पाच इसम किंवा त्यापेक्षा जास्त इसम रेती घाटाच्या ठिकाणी दिनांक ०९ - ०६ - २०१७ ते दिनांक २३- ०६ - २०१७ पर्यंत सुर्यास्तापासून ते 
सुर्योदयापर्यंत जमा होणार नाहीत किंवा रेती उत्खनन करणार नाही. उपरोक्त आदेश दिनांक ०९ -०६- २०१७ ते दिनांक २३ -०६- २०१७ पर्यंत 
सुर्यास्तापासून ते सुर्योदयापर्यंत गडचिरोली जिल्ह्यातील संपूर्ण रेती घाटाच्या क्षेत्राकरीता लागू राहतील . 


३ . ( अ ) सदर आदेशाच्या प्रती उपविभागीय दंडाधिकारी , गडचिरोली / चामोर्शी/ देसाईगंज/ कुरखेडा/ एटापल्ली/ अहेरी, कार्यकारी 
दंडाधिकारी ( सर्व), संवर्ग विकास अधिकारी ( सर्व), नगर परिषद , गडचिरोली/ देसाईगंज, पोलीस स्टेशन अधिकारी ( सर्व ) यांचे नोटीस बोर्डावर लावून 
प्रसिद्ध करावे . 


( ब ) सदर आदेश सहज दिसण्याजोग्या जागी लावावा . 


( क ) सदर आदेशास मुनादीद्वारे , ध्वनीक्षेपणाद्वारे , नगारा वाजवून प्रसिद्धी देण्यात यावी. 


( ड ) सदर आदेश कर्तव्यावरील शासकीय कर्मचारी यांना लागू होणार नाही . 


( इ ) सदर आदेशाची कलम २, प्रेतयात्रा , धार्मिक समारंभ कार्याकरीता लागू होणार नाही . 


आज दिनांक ९ जून २०१७ रोजी माझे सही व शिक्क्यानिशी निर्गमित करण्यात आले. सदर आदेशाची प्रसिद्धी मराठी मधून करण्यात 


यावी . 


गडचिरोली : 
दिनांक ९ जून , २०१७. 


ए . एस . आर . नायक , 
जिल्हादंडाधिकारी , 

गडचिरोली . 


भाग १ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा., अ . क्र . ६०६ . 


जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख , यांजकडुन 


वाचा : - ( १ ) महाराष्ट्र शासन , महसूल व वनविभागाकडील निर्णय क्र ./ आस्थापना १०९३ -प्र .क्र . १९ - ल - १ , दिनांक १८ -८ - ९४ . 


( २) जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , भूमि अभिलेख ( म . राज्य) , पुणे यांचेकडील अधिसूचना क्रमांक एस . व्ही . सी . आर ४३२३ - स 

४ -९४ , दिनांक २२- ०९- १९९४ . 


( ३ ) उपसंचालक , भूमि अभिलेख, नागपूर प्रदेश , नागपूर यांचेकडील पत्र क्रमांक - नगरभूमापन - परिर -मंजूरी मि .- आ .क्र . ११४०- का . वि 

८७- २०१७, दिनांक ३० - ०१- २०१७, फेरप्रस्ताव दिनांक ०३- ०५- २०१७ . 


क्रमांक गांवठाण - अधिसूचना- १९१३५- जाफराबाद चेक -प. नो . १६-२०१७. – 

महाराष्ट्र शासन , महसूल व वन विभागाकरील निर्णय क्र . १०९३-प्र .क्र . १९- ल - १, दिनांक १८ - ८ -९४ चे शासननिर्णयानुसार भूमि अभिलेख विभागाची 
तालुका स्तरावर पुनर्रचना करणेत आलेली आहे. त्याअनुषंगाने या कार्यालयाकडील अधिसूचना क्र . एसव्हीसीआर- ४३२३ - स - ४ - ९४ , दिनांक २२- ०९ - १९९४ 
अन्वये नागपूर विभागातील सजांची पुनर्रचना करणेत आली असून सजांची गांवे व मिळकती कायम करणेत आलेल्या आहेत . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी, जून २९ - जुलै ५, २०१७/ आषाढ ८-१४ , शके १९३९ 


उपसंचालक , भूमि अभिलेख , नागपूर प्रदेश नागपूर यांनी त्यांचेकडील उपरोल्लिखित प्रस्तावामध्ये उपअधिक्षक , भूमि अभिलेख , सिरोंचा यांचे 
अधिनस्त सजा सिरोंचा मध्ये मौजा जाफराबाद चेक हे गांव नव्याने समाविष्टकरणेबाबत प्रस्तावित केलेले आहे . 

त्यानुसार सोबतच्या परिशिष्टात नमूद केलेप्रमाणे उप अधिक्षक , भूमि अभिलेख, सिरोंचा यांचे अधिनस्त सजा सिरोंचा मध्ये मौजा जाफराबाद चेक हे 
हे गांव नव्याने समाविष्ट करून त्यांचे कार्यक्षेत्रात बदल करणेत येवून परिरक्षणास घेणेस एतद्वारे मंजुरी देण्यात येत आहे . 


परिशिष्ट 


सजा सिरोंचा , ता . सिरोंचा , जि . गडचिरोली मधील गावांचा/मिळकतींचा तपशील 


शेरा 


सजा 


( ७ ) 


भूमि 


चेक 


अ . जिल्हा तालुका कार्यालयाचे नांव पुनर्रचनेपुर्वीची स्थिती परिरक्षणांस नव्याने पुनर्रचनेनंतरची स्थिती 

घ्यावयाचे गांव 

सजा गांवे मिळकती गांवे मिळकती सजा गांवे मिळकती 
( १) (२) (३) (४) 

( ५) (६) 

(८ ) 
१ गडचिरोली सिरोंचा उपअधीक्षक , सिरोंचा सिरोंचा १२७३ जाफराबाद ७९५ सिरोंचा सिरोंचा १२१५ सारसंग्रहणीतील 

१२७३ मिळकती 
अभिलेख , 

सदोष असून मूळ 
सिंदो- या 

मिळकती १२०३ 
असून त्यामध्ये 
अपीलामुळे १२ 
मिळकतीची वाढ 
होवून सद्यःस्थितीत 
१२१५ मिळकती 

आहेत . 


असरअल्ली ९८२ 


असरअल्ली ९८७ 


अपीलामुळे ५ 
मिळकतीची वाढ 


अंकीसा 


७९६ 


अंकीसा ८०८ 


अपीलामुळे १२ 
मिळकतीची वाढ 


जाफराबाद ७९५ 


नव्याने समाविष्ट 


चेक 


३ गांवे 


३०५१ 


१ गांव 


७९५ 


४ गांव 


३८०५ 


सदर अधिसूचनेची अंमलबजावणी दिनांक १५ जून २०१७ पासून होणे आहे व सनद फी रक्कम रु . ७,४६,७५० /- ची त्वरीत वसुली करण्यात यावी. 


पुणे : 
दिनांक २ जून २०१७. 


एस . चोक्कलिंगम् , ( भाप्रसे ) 
जमाबंदी आयुक्त आणि संचालक , 
भूमि अभिलेख ( महाराष्ट्र राज्य ) , पुणे . 


ना - एक - २ ( १३६९ ). 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, 
PRINTED AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES , NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND 
PUBLICATION , 21 - A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI-400 004 . 


